महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांक :- नासेमं-१०२३/प्र.क्र.२५/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १९ एप्रिल, २०२३ 


आदेडा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ¥(4) नुसार प्रशासकीय कारणास्तव खालील तक्त्यात 
नमूद उप सचिव यांची बदली करण्यात येत असून, त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र. ४ येथे 
दर्शविलेल्या विभागात करण्यात येत आहे. 


अ. उप सचिवाचे नाव सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
क्र विभाग 
ES २ ३ Sis 
| 4 | श्री. हर्षवर्धन तुकाराम जाधव । महसूल व वन विभाग मराठी भाषा विभाग 
२. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०४१९१८५३३६२७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VINAYAK 0000 ee 


2.5.4.20=62086e8da42b80ce1 e1 83d1e9775b63142b6a94941 défe 
Gffe1 2c2ad5c605c23, postalCode=400032, st=M 


, st=Mahai 
1740045 1 8DCF8ACA2F592B0E3DB67D519F7D789 
9F46BEBFB7A9970706B2C9983, cn=VINAYAK BABURAO MANE 


2023.04.19 18:59:22 +05'30 


(वि.बा.माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


२. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव- महसूल व वन विभाग/मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. सह/उप सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग/मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. श्री.हर्षवर्धन तुकाराम जाधव, उप सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. निवड नस्ती का.१४, सग्रंहार्थ. 


